महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक - आयपीएस-१७०९ / प्र.क्र. १११ / पोल १, 
दिनांक : २३ एप्रिल, २००९. 
चाचा :- महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक पोमसं/१/ १०/पो.अ./ 
बदली /२००९, दिनांक ०२.०३.२००९ 


शासन आदेश :- राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थित राखण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय निकड विचारात 
घेऊन, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदींच्या अनुषंगाने, wert प्राधिकारी यांच्या पुर्व मान्यतेने, 
भारतीय पोलीस सेवेतील खालील अधिकाऱ्याची बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे 


aa अधिकाऱ्याचे नाव | सध्याचे प | सध्याचे पद __|___नवीननियुक्‍्तीचेपद_ __ नवीन नियुक्तीचे पद 

| ९ | श्री.मनोज एस. लोहिया, | उपआयुक्त | पोलीस उप आयुक्‍त, बृहन्मुंबई 

| भापोसे । राज्य गुप्त वार्ता विभाग. | (संवर्ग पड) 

| । महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 
; | (बदली आदेशाधिन) | | 


" सर्वसाधारण लोकसभा निवडणूकांच्या अनुषंगाने लागू करण्यात आलेल्या आचासंहितेच्या पार्श्वभूमीवर, 
उपरोक्‍त नमूद अधिकाऱ्याच्या बदलीने नियुक्‍तीस, सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


धज 


यांची पुर्वमान्यता घेण्यात आली आहे. 
3 उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्याना त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्याच्या दृष्टांन आवश्यक ती 
कार्यवाही तात्काळ करावी. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार य नांवाने, 


AR 


( कैलास वि. विलोणीकर) 
अवर uted, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


प्रति, 
अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापना), *हाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रत माहितीसाठी सादर :- 
+ महासंचालक द पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
* महासंचालक, अन्टी करप्शन ब्युरो (निवडणूक कामकाज कार्यभार), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
क महालेखापाल-१, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
+ मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
° सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
° मुख्य सचिव यांचे सचिव. 
क मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
+ मा.राज्यमंत्री (गृह)(ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 
+ मा.राज्यमंत्री (गृह) (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 
* अधिदान व लेखा अधिकारी/निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
क अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 


° प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
° लेखा अधिकारी, arate कक्ष /कक्ष अधिकारी (पोल.१अ), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


